श्री गणपतराव मोहिते शिक्षण मंडळ, राजारामपुरी, 
कोल्हापूर संचालित श्री लक्ष्मी विद्यालय, ५६७, डी 
वॉर्ड, बाजार गेट, कोल्हापूर या शाळेचे पंचगंगा 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्रयाग चिखली, करवीर, 
जि. कोल्हापूर या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WMS ३०२०/प्र.क्र.३४३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे जा.क्र.प्राथ/१/हस्तांतर/कोवि/ 
२३६४०-४४/२०, दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१९ चे पत्र. 

प्रस्तावना : 

श्री गणपतराव मोहिते शिक्षण मंडळ, राजारामपुरी, कोल्हापूर संचालित श्री लक्ष्मी विद्यालय, ५६७, डी 
वॉर्ड, बाजार गेट, कोल्हापूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ४ थी) शाळेचे, पंचगंगा 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्रयाग चिखली, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे, पंचगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्रयाग चिखळी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर या संस्थेकडे 
हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिळ केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व afar भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशाह ३०२०/प्र.क्र.३४३/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/ातीं 
व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसात 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००५१२४४०५०७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


e e igitally signed by Pi Rajaram Mundhi 
p fav | Nn Ra a fa mM DN: c=IN, 't Of Maharasht School Educati 
0 Sports Dep postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1 034513९922 
7a3feaaS41af10d 


INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba1 3f5 
U Nn h e 1213ad071acd53714a284, Ri 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
) प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण मंडळ, महानगरपालिका, कोल्हापूर 
४) अध्यक्ष/ सचिव, श्री गणपतराव मोहिते शिक्षण मंडळ, राजारामपुरी, कोल्हापूर 

) अध्यक्ष/ सचिव, पंचगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्रयाग चिखली, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 

) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


